वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार व 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत हाती 
घ्यावयाची कामे सुचविण्याकरीता बंजारा बहुल 
जिल्ह्यांमध्ये समिती स्थापन करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास, बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२१/प्र.क्र.११/विजाभज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२१. 


संदर्भ - 9) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागाव वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग शासन निर्णय 

क्रमांक तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/विजाभज-१, दि.३० जानेवारी, २०१८. 

२) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागाव वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग शासन 

परिपत्रक क्रमांक तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/विजाभज-१, दि.११ फेब्रुवारी, २०१९. 

3) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागाव वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग शासन 
परिपत्रक क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दि.२४ जानेवारी,२०१८. 

४) इतर मागास , बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय क्र. तांसुयो-२०२१/प्र.क्र.११/विजाभज-१, 

दि.२३.०२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्ग या समाजातील लोकांना स्थिर जिवन जगता 
यावे, त्यांचे राहणीमान उंचवावे तसेच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्याकरीता संदर्भ क्र.०१ अन्वये 
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्र. ०३ नुसार यशवंतराव चव्हाण 
मुक्‍त वसाहत योजना राबविण्यात येत आहे. सदरहू योजनांच्या अनुषंगाने हाती घ्यावयाची कामे संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांच्या समितीमार्फत शासनास सादर केली जातात. अशा कामांना शासन स्तरावरून प्रशासकीय 
मान्यता व निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तथापि सदरहू योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्राधान्य 
देण्याबाबत संदर्भ क्र. ०४ अन्वये संबंधित तालुक्‍यातील लोकप्रनिधींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात 
आली आहे. त्याचप्रमाणे सदर योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याकरीता राज्यातील बंजारा बहुल ११ 
जिल्ह्यामध्ये (यवतमाळ, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली, बुलडाणा आणि 
वाशिम ) तांडा वस्ती सुधार योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाची कामे 
जिल्हाधिकारी यांना सुचविण्याकरीता बंजारा समाजातील व्यक्‍तीच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठीत करण्याची 
मागणी समाजातील प्रतिनिधींमार्फत करण्यात येत आहे. यास्तव वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार व 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाची कामे सुचविण्याकरीता संदर्भ क्र. ०४ अन्वये 
स्थापन केलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार व यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत हाती 
घ्यावयाची कामे संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीस सुचविण्याकरीता राज्यातील फक्त 
बंजारा बहुल ११ जिल्ह्यामध्ये (यवतमाळ, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली, 
बुलडाणा आणि वाशिम) बंजारा समाजातील व्यक्‍तीच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२१/प्र.क्र.११/विजाभज-१ 


अ.क्र प्रतिनिधींचे पदनाम समितीतील पदनाम 
णी संबंधित जिल्ह्यातील बंजारा समाजातील अध्यक्ष 
व्यक्‍ती 
२ विमुक्त जाती प्रवर्गातील ०१ व्यक्‍ती सदस्य 
भटक्या जमाती प्रवर्गातील ०१ व्यक्‍ती सदस्य 
४ विमुक्‍त जाती / भटक्या जमाती प्रवर्गातील सदस्य 
०१ महिला 
षु संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्‍त, समाज सदस्य सचिव 
कल्याण 


सदरहू समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीबाबतचा प्रस्ताव जिल्ह्याचे सहायक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांनी शासनास सादर करावा. 
उपरोक्त समिती हाती घ्यावयाची कामे निवडताना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करेल. 
हाती घ्यावयाची कामे यापुर्वी मंजुर झालेली नसावीत. तसेच सुरू किंवा पुर्ण झाळेळी नसावी. तसेच अशा 
कामांना इतर कोणत्याही योजनेमधून निधी मिळालेला नसावा. योजनांमध्ये हाती घ्यावयाची कामे ही एका 
विशिष्ट प्रकारचीच नसावी.कामे निवडताना वस्ती / तांड्याचा समतोल विकास होईल याची दक्षता घ्यावी. हाती 
घ्यावयाची कामे उपरोक्‍त समितीमार्फत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या समितीस सादर करण्यात यावीत. तसेच 
सदरहू समितीने शासनाच्या धोरणानुसार मान्य केलेल्या कामांना जिल्हाधिकारी याच्या समितीने प्राधान्याने 
विचार करावा. 
उपरोक्त नमूद ११ जिल्ह्यांमध्ये शासन निर्णय दि.२३.०२.२०२१ अनुसार स्थापन केलेली समिती रद्द 
करण्यात येत आहे. तसेच उर्वरीत जिलह्यांकरीता शासन निर्णय दि.२३.०२.२०२१ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदी 
प्रमाणे समिती राहील. 
सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९२७१६४६११३४२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anand Arjun Mali 


Anand Arjun Mali 


(आनंद माळी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय मुंबंई 
३. मा. मंत्री महाराष्ट्र राज्य सर्व 
४. सचिव / प्रधान सचिव / उप्पर मुख्य सचिव सर्व विभाग मंत्रालय मुंबई 


५. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती सर्व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२१/प्र.क्र.११/विजाभज-१ 


जिल्हे 


जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना सर्व जिल्हे . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 


. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 


प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, अमरावती विभाग, सर्व 


१०.सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, सर्व. 


-O 
pas 
es 


.,जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, सर्व. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, सर्व. 


. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, अमरावती / नागपूर. 

. सह सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, इमाव, बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 


. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इमाव, बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय. 

. स्वीय सहायक, मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग. 

. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्राळय यांचे स्वीय सहायक, . 
. तहसिलदार सर्व 

. गटविकास अधिकारी सर्व 

. निवड नस्ती, विजाभज-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


